भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील एकूण १३ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.९.२०२३ पासून दिनांक 
२८.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आरपीए-२०२१/प्र.क्र.७५/र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २१ सप्टेंबर,२०२३ 
संदर्भ :- 


१) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, 
दि.११.९.२०१९ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, दि.२८.२.२०२० 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.८.२०२३ 
४) निबंधक, महाराष्ट्र भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण,औरंगाबाद, यांचे 
पत्र क्रमांक जा.क्र.२०२३/भू.पु.पु.प्रा./ळलेखा/कावी-२५३ दि. १३.०९.२०२३ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 हा नवीन अधिनियम भूमीसंपादन व पुनर्वसन यासाठी एकत्रितपणे 
पारित केला आहे. या अधिनियमातील कलम ५१ नुसार शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
दि.११.९.२०१९ अन्वये औरंगाबाद येथे कोकण, नाशिक, पुणे व औरंगाबाद या विभागासाठी भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर प्राधिकरणाकरिता महसूल व 
वन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २८.२.२०२० अन्वये १३ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.३१.८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ठ असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.९.२०२३ ते दि.२८.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन भूमीसंपादन, पुनर्वसन 
आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील एकूण १३ अस्थायी पदांना वरील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

भूमीसंपादन,पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील सोबतच्या 
विवरणपत्रातील एकूण १३ अस्थायी पदांना दि.०१.९.२०२३ ते दि.२८.२.२०२४ पर्यंत (६ महिने पर्यंत) या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी-०५, प्रधान लेखाशिर्ष 2234- सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०१-पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, (०३) प्रकल्प बाधित व्यक्‍तीची पुनर्वसाहत, (०३) (०९) 
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण (२२३५ सी ४४८) या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२०२३ 
च्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२१/प्र.क्र.७५/र-१ 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्तविभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.३१.८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांस प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२१११२००२३४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DHANANJAY Ses नन i: 


5.4.20=02c1 8bea4e1282ee85a2c3bc771722095b62f3b76db05928c1 
77488e56178507, postalCode=400032, st=Maharasht 


tra, 
serialNumber=CB5501110714DE26CE81E7DA03153EBOF69A36C6BDC 
2940D70CFEESED94E63BF, cn=DHANANJAY MAHESH NAYAK 
Date: 2023.09.21 11:24:15 +05'30' 


( धंनजय महेश नायक) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त्‌ कार्यालय, औरंगाबाद 
२) निबंधक (तहसिलदार), भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद 
३) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
५) प्रधान सचिव (आ.व्य.प्र. म. व पु.) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई 
६) उपसचिव (श्री.नायक) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई 
७) वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई 
८) कार्यासन ब-१,/कार्यासन ई-३ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
९) र-१ कार्यासन निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STRUT -२०२१/प्र .क्र.७५/र-१ 
विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-२०२१/प्र.क्र. ७५ /र-१, सोबत जोडत आहे. 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील निर्माण करण्यात 
आलेल्या एकूण १३ अस्थायी पदांना दि.०१.९.२०२३ ते दि.२८.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या पदांचा 


तपशील 
अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी (रु.) । संख्या 
a पिठासीन अधिकारी(जिल्हा न्यायाधिश) ५१५००-१२३०-५८९३०-१३८० ia 
Presiding Officer (District Judge) ६३०७० 
निबंधक (तहसिलदार संवर्ग ) ५६१००-१७५१०० पिया 
कार्यकारी सहायक (अव्वल कारकून संवग २९२००-९२३०० २ 
४. कार्यकारी सहायक (लघूलेखक संवर्ग) ३८६००-१२२८०० aed 
च्‌. कार्यकारी सहायक (लिपिक-टंकलेखक संवर्ग) | १९९००-६३२०० ४ 
६. वाहन चालक (बाहय स्त्रोत) १५००० कि 
शिपाई (बाहय स्त्रोत) १२००० 3 
एकूण १३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


